ज्योती विद्या मंदिर, औरंगाबाद संचालित ज्योती 
विद्या मंदिर प्राथमिक विभाग, बोहरी कठडा 
सराफा, औरंगाबाद या शाळेचे गट नं.३००, 
गजानन महाराज मंदिर शोजारी. हर्सुल, 
औरंगाबाद येथे स्थलांतराबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः प्राशास्थ ३२२०/प्र.क्र.४६९/एसएम-१ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : २९ ऑक्टोबर, २०२१ 


वाचा: 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : माशास्थ ३३२१/प्र.क्र.४०१/एसएम-१ 
दिनांक २८ जुलै, २०२१. 

संदर्भ : 
विभागीय शिक्षण उपसंचालक, औरंगाबाद विभाग, औरंगाबाद यांचे जा.क्र.शिउंस/औ/प्रावि-१/ 
२०१९/३७१/७३, दिनांक ११ फेब्रुवारी, २०१९ चे पत्र 


प्रस्तावना :- 

ज्योती विद्या मंदिर, औरंगाबाद संचालित ज्योती विद्या मंदिर प्राथमिक विभाग, बोहरी कठडा 
सराफा, औरंगाबाद या मराठी माध्यमाच्या अनुदानित प्राथमिक (इयत्ता१ ली ते ८ वी) शाळेचे, गट 
4.300, गजानन महाराज मंदिर शोजारी, eyo, औरंगाबाद येथे स्थलांतर करण्याचा संदर्भाधीन 
पत्रान्वये प्राप्त झालेला प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय :- 

उपरोक्त शाळेचे सध्याच्या जीर्ण व धोकादायक इमारतीमधून भौतिक सुविधांनी परिपूर्ण 
इमारतीमध्ये स्थलांतर प्रस्तावित केले आहे. त्यामुळे सदर शाळेचे वर नमूद ठिकाणी स्थलांतर करण्यास 
खालील अटी व शर्तीवर मान्यता देण्यात येत आहे.:- 
(१) स्थलांतरीत शाळेची किमान पटसंख्येची अट कोणत्याही कारणास्तव शिथिल केली जाणार नाही. 
तसेच सर्व विद्यार्थ्यांना स्थलांतराच्या ठिकाणी सामावून घेणे आव्यक राहील. 
(२) शासनाकडून शाळा, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी, वेतन/वेतनेतर अनुदान, विद्यार्थी इ.संदर्भात 
वेळोवेळी विहित करण्यात येणारे अधिनियम, नियम, आदेश इ.चे पालन संस्थेने करणे आवश्‍यक राहील. 
(३) शाळेच्या बाबतीत मुळ शासन परवानगीच्या व मान्यतेच्या कोणत्याही अटी व शातींमध्ये बदल होणार 
नाहीत. 
(3) सदर शाळा मुळ ठिकाणी अनुदानाच्या ज्या तत्वावर कार्यरत होती, त्याच तत्वावर स्थलांतरीत 
ठिकाणी कार्यरत राहील. 
(५) सदर स्थलांतरासंदर्भात शासनाकडे अथवा शिक्षण विभागाच्या क्षेत्रिय अधिकाऱ्यांकडे कोणत्याही 
प्रकारच्या तक्रारी वा आक्षेप आल्यास किंवा स्थलांतरासंदर्भातील अटींचा भंग झाल्याचे निदर्शनास 
आल्यास स्थलांतर रद्द करण्याचे अधिकार शासनास राहतील. 


शासन निर्णय क्रमांक : प्राशास्थ ३२२०/प्र.क्र.४६९/एसएम-१ 
२. विभागीय शिक्षण उपसंचालक, औरंगाबाद विभाग, औरंगाबाद यांनी सदर झाळेच्या 
स्थलांतराबाबत पुढील कार्यवाही १५ दिवसांत करावी व केलेल्या कार्यवाहीबाबत शासनास अवगत 
करावे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२११०२९१७४८४०८८२१ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Pi Raj 


Pravin Rajaram काय 


5.4.20=ad4976f306de2810214ec2ea330d9daea59f1d3f45fae922 
7a3feaaS41afl0d 


Mundhe ००0 
(प्रविण मुंढे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 

शिक्षण संचाळक (प्राथमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

विभागीय शिक्षण उपसंचालक, औरंगाबाद विभाग, औरंगाबाद 
शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक), जिल्हा परिषद, औरंगाबाद 
अध्यक्ष/ सचिव, ज्योती विद्या मंदिर, औरंगाबाद 

५. निवडनस्ती ( एसएम-१). 


०७८ “७ AD -5 


पृष्ठ २ पैकी २ 


